सन 2022-23 मध्ये “पुनर्विनियोजनाने तरतूद 
उपलब्ध करुन देण्याबत” मागणी क्र. के-११, 
लेखाशिर्ष “४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली 
खर्च व ६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.२४/उर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- वित्त विभाग, पत्र क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४/अर्थबळ, दिनांक 29.03.2023 


प्रस्तावना :- 

ऊर्जा विभागास केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या रक्‍कमेमधून रु. ४३२.०० 
कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आली असल्याचे संदर्भिय पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. वित्त विभागाने केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनाला प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या रक्‍्कमेपैकी इतर विभागाकडे मार्च, २०२३ अखेर खर्च न 
होणारी रु. १८२ कोटी रक्‍कम ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
यानुषंगाने आता त्याच मागणी क्रमांकाखाळील अन्य लेखाशिर्षाखाळील बचतीच्या रकमेतून पुनर्विनियोजनाने 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या विभागाच्या मागणी क्र. के-११, खालील लेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (०२) 
औष्णिक वीज निर्मिती, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका,००, (००)(०८) महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत निर्मिती कंपनीस भाग भांडवल (कार्यक्रम), ५४ गुंतवणुका (४८०१ ४०८६) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखालील 
बचतीच्या रक्‍कमेमधून रु.१८२,००,००,०००/- (रुपये एकरी ब्याऐंशी कोटी मात्र) रक्‍कम पुनर्विनियोजनाने मागणी 
क्र. के-११, ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्जे, (co), (१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर उपक्रमांना कर्जे, (०१) 
केंद्रशासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्जे (केंद्र हिस्सा 
१००%), (००) (०१) महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपनीच्या पायाभूत प्रकल्पासाठी बिनव्याजी कर्ज 
(योजना भाग-१) (६८०१०७१८) ५५ कर्जे व आगाऊ रक्कमा (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली पुनर्विनियोजनाने सोबत 
जोडलेल्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०३३०११४०१३४८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANASAHEB RAJARAM 
DHANE 


NANASAH E B DN: CN = NANASAHEB RAJARAM DHANE, 

RAJARAM 0-९ द neoenee™ 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2023.04.10 17:14:09 +05'30' 


(ना.रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.२४/उर्जा-३ 


७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, Herts, बांद्रा (पूर्वी, मुंबई. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
१२. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नं.१, १३ वा मजला, कुलाबा, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-१६/अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 

२१. निवड नस्ती, ऊर्जा-३. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.२४/उर्जा-३ 


शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.२४/ऊर्जा-३, दिनांक ३० मार्च, २०२३ (रक्‍कम हजारात) 
अ.क्र. गौण / उपशिर्ष _। पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजन । पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजनानंतर फरकाची कारणे 
करेपर्यंत वितरित | करेपर्यंत मंजूर करावयाची रक्‍कम होणारी रक्‍कम 
केलेला निधी अनुदान किंवा 
विनियोजन 
तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये घट (- प्रस्तावित आहे असे लेखाशिर्ष 

१ | मागणी क्र. के-११, मुख्य लेखाशिर्षे ४८०१ वीज केद्रशासनाकडून राज्यांना भांडवली 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (०२) औष्णिक वीज गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत 
निर्मिती, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर बिनव्याजी कर्जे यासाठी तरतूद आवश्यक 
उपक्रमांतील गुंतवणुका,००, (००(०८) महाराष्ट्र असून सदर योजनेच्या शिल्लक असलेल्या 
राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीस भाग भांडवल अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
(कार्यक्रम), (४८०१ ४०८६) (दत्तमत) आवड्यकतेप्रमाणे पुनर्विनियोजनाने घट 
५४ गुंतवणुका ३१,९५,००,००० ५४७,००,००,००० | (.) १८२,००,००,००० ३६५,००,००,००० प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. 
एकूण घट (-) १८२,००,००,००० ३६५,००,००,००० 

२ | मागणी क्रमांक के-११, ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी केद्रशासनाकडून राज्यांना भांडवली 
कर्जे, (00), (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत 
उपक्रमांना कर्जे, (०१) केंद्रशासनाकडून राज्यांना बिनव्याजी कर्जे यासाठी तरतूद आवश्यक 
भांडवळी गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य असून सदर योजनेच्या शिल्लक असलेल्या 
योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्जे (केंद्र हिस्सा १००%), अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
(००) (०१) महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण आवर्यकतेप्रमाणे पुनर्विनियोजनाने वाढ 
कंपनीच्या पायाभूत प्रकल्पासाठी बिनव्याजी कर्ज प्रस्तावित करण्यात आळेली आहे. 
(योजना भाग-१) (६८०१०७१८) ५५कर्जे ” 
५५ कर्ज व आगाऊ रकमा २५०,००,००,००० ५००,००,००,००० | (+) 922,00,00,000 ६८२,००,००,००० 
एकूण वाढ (+) १८२,००,००,००० ६८२,००,००,००० 


प्रमाणित करण्यात येते की, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून मंजूर न केलेला असा खर्च भागविण्यासाठी म्हणून सदर तक्त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या रकमांचे पुनर्विनियोजन करण्यात आलेले नाही. तसेच 
एखाद्या नविन सेवेवरील खर्च म्हणजे सेवेचा नवा प्रकार किंवा सेवेचे नविन साधन ज्यासाठी चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही किंवा त्यासाठी विधानसभेकडून लाक्षणिक 
पूरक मागणीद्वारे मंजूरी घेण्यात आलेली नाही, असा खर्च भागविण्यासाठी सदरचे पुनर्विनियोजन करण्यात आलेले नाही. 


NANASAHEB 


Digitally signed by NANASAHEB RAJARAM DHANE 
DN: CN = NANASAHEB RAJARAM DHANE, C = IN, 8 

O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
OU = INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR 


RAJARAM DHANE  erarnm 


Date: 2023.04.10 17:14:31 +05'30' 


(ना.रा.ढाणे) 


अवर सचिव 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


